राष्ट्रीय अंधत्व व दृष्टी क्षीणता नियंत्रण 
कार्यक्रमांतर्गत सन २०२१-२२ च्या प्रकल्प 
अंमलबजावणी आराखडा (PIP) मध्ये FMR 
Code ६.१.५.१ या अर्थशीर्षांतर्गत मंजूर 
करण्यात आलेल्या निधीमधून यंत्रसामुग्री 
खरेदीसाठी प्रशासकिय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र .क्र.३९/ आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : ११ जानेवारी, २०२२. 


वाचा :- 

१. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (असंसर्गजन्य रोग), मुंबई यांचे पत्र क्रमांक. संआसे/कक्ष ८अ/ 
अंनिका/सन २०२१-२२ यंत्र सामुग्री खरेदी प्रशासकीय मान्यता/८४२-४४/२०२१, दिनांक 
०८.१२.२०२१. 

२. आयुकत, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांची मान्यता 
प्राप्त टिप्पणी, दिनांक 02.92.2029. 


प्रस्तावना:- 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय अंधत्व व दृष्टी क्षीणता नियंत्रण कार्यक्रमाच्या 
अंमलबजावणीसाठी सन २०२१-२२ च्या मंजूर प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा (PIP) मध्ये FMR Code 
६.१.५.१ या अर्थशीर्षातर्गत Sub Head FMR Code ६.१.१.१९.१ या घटकांतर्गत Grant in aid for 
District Hospital यंत्र सामुग्रीसाठी जिल्हा रुग्णालयाकरीता रु.७०४.९३ लक्ष व FMR Code 
६.१.१.१९.२ या घटकांतर्गत Grant in aid for Sub District Hospital उपजिल्हा रुग्णालयांकरीता 
रु.५०७.६४ लक्ष असे एकूण रु.१२१२.५७ लक्ष अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. आयुकत, आरोग्य सेवा, 
मुंबई कार्यालयाने संदर्भ क्र.१ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार सदर रकमेतून यंत्रसामुग्री” उपकरणांची 
खरेदी प्रक्रिया राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राष्ट्रीय अंधत्व व दृष्टी क्षीणता नियंत्रण कार्यक्रमाच्या 
अंमलबजावणीसाठी सन २०२१-२२ च्या प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा (PIP) मध्ये FMR Code 
६.१.५.१ या अर्थशीर्षांतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या निधीमधून यंत्रसामुग्री” उपकरणे खरेदीच्या 
रु.११८१.८० लक्ष इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास खालील तपशिलात नमूद केल्याप्रमाणे विविध अटींच्या 
अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.३९/आरोग्य-७ 


(Rs.In Lakhs) 
Sr.No. Equipment DH/SDH | Rate per Unit | Amount 
Qty. 
1 Fundus Camera with FFA, FAF Software key 1 12 12.00 
&Compare 
2 Complete Posterior Segment Unit with phaco 1 25 25.00 
Emulsification with stand, compressor and standard 
Accessories 
3 OCT i 25 25.00 
4 Operating Microscope 25 15 375.00 
5 A-scan Biometer 35 2 70.00 
[6 | Autorefract-Keratometer 33 3.5 115.50 
7 Phaco Emulsifier | 25 150.00 
[8 Non Contact Tonometer 1_6___| 4 24.00 
19 | LED Slit Lamp 37 3.5 129.50 
10 Trial Set 50 0.15 7.50 
11 Trial Frame 200 0.01 2.00 
12 Vision testing drum 45 0.1 4.50 
13 Portable Hand Held Fundus Camera 78 3.1 241.80 
Total 1181.80 
०३. सदर प्रशासकीय मान्यता ही खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 

१) सदर औषधे व औषधे साहित्ये सामुग्रीची आवश्‍यकता / मागणी याची शहानिशा / खातरजमा 
करण्यात यावी. त्यानंतरच सदर बाबीच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

२) सदरहू औषधे व औषधे साहित्ये सामुग्रीचे विनिर्दे गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची 
खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देश (Technical 
specification) संबंधित तज्ञांनी तांत्रिक समिती / अधिकारी यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसावे 
तसेच सदर तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) है विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल 
अशा रितीने तयार HSS खातरजमा करण्यात यावी, पीआयपी मध्ये मंजूर असलेल्या बाबीच्या 
शांत्रिक विर्निदेशानुसार मागणीपत्र पाठविण्याची जबाबदारी संबंधीत कार्यक्रम प्रमुखांची राहिल. 
प्रस्तावातील समाविष्ट असलेल्या बाबीचीच खरेदी करण्यात यावी. 

३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क. भांखस-२०१५/प्र.क्र.८२/भाग उद्योग-४, 
दिनांक १ डिसेंबर २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या 
कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरतूदीनुसार 
विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत, त्यामुळे GEM Portal, 


इतर राज्यांचे दरकरार, तसेच ONY] असल्यास National Pharmaceutical Pricing Authority 
NPPA). National Medical Devices Authority (NDMA) यांच्याकडील उपलब्ध असलेल्या 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.३९/आरोग्य-७ 


4) 


१०) 


११) 


न्युनतम दर विचारात घेण्यात यावेत. तसेच हाफकिन संस्थेतील सदर बाबींची खरेदी केली जात 
असल्यास अथवा झालेली असल्यास निविदेत प्राप्त झालेले न्युनतम दर निविदेकरीता मागणी 
नोंदवितांना औषधी, औषधी साहित्य व उपकरणांच्या संदर्भात अंदाजित दर म्हणून नोंदविण्यात 
यावेत व खरेदी प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी 
असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला 
आहे. त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व/ पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/ Post dispatch 
random sample Inspection) करुन उचित व योग्य fafrdar (specification) असलेल्या 
वस्तुचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी, 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर 
पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत प्रकल्प अंमळबजावणी आराखडा (PIP) अंतर्गत FMR 
Code ६.१.५.१ अंतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. सदरची खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण 
होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच सदर बाबींचा पुरवठा आदेशा देण्यापूर्वी निधीची उपलब्धताही 
तपासून घेण्यात यावी. 


तसेच या बाबींच्या खरेदी द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ 
एप्रिल २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला 
उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र. समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्वता करण्यात 
यावी. 


खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेशा निर्गमित 
करण्यात यावेत. सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग झासन निर्णय क्र.खरेदी २०१६/प्र.क. 
२४०/आरोग्य-८ दिनांक २६ जुले २०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.३९/आरोग्य-७ 


०२. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 
आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व अभियान 
संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय व कार्यक्रम प्रमुख यांची 
राहील. 


०३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत त्यानुसार सदर 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१०७१३३७५५७६१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VJAYKUMAR LAXMANRAO 
LA H A N F DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, postalCode=400032, 


t=Maharashtra, 


2.5.4.20=047af7706d4845 170e3864b62c8bc6b380c78f 


11ce6607746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71DA71 
7A 


6A7250, 


=8902AEDC74F3CACF3FB967FF5955AAF 


LAXMANRAO fics 
(वि. ल. लहाने) 

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
व्यवस्थापकिय Gash, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि. परेल, मुंबई 
संचाळक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) , आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), नागपूर 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
१०) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१)अधिक्षक, विभागिय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 

१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


Ee) 


AD 


AN 


oC 


o~ 
ae 


an 


S 


ee 


2) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


